महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. दुरुस्ती-०११९/प्र.क्र.२००/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९. 


विषय :- पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील “Horse Shoe Valley,” 
भटवाडी, घाटकोपर (पश्चिम), येथील “Firing Range” च्या दुरुस्तीची विवक्षित 
कामे करण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. सीआरपी-०५०७/४६१/ प्र.क्र.१३२/ पोल-७, 
दिनांक २२.१०.२००९. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 
४) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पीएलएफ-०११९/ प्र.क्र.१०७/ पोल-७, दिनांक 
०७.०३.२०१९. 
५) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष-८(१३)/ 
३०ब/अनि.०६/ शा.१९६/२०१९, दिनांक ०७.०९.२०१९. 
ज्ञापन. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाने “Horse Shoe Valley,” भटवाडी, 
घाटकोपर (पश्चिम, येथील “Firing Range” च्या दुरुस्तीची विवक्षित कामे करण्यासाठी 
एकूण रु.१४,८७,९३,५३३/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त “Firing Range” चा “Lay out” हा “Defence Research and Development 
Organisation” च्या अधिपत्याखालील §= “Terminal Ballistics Research Laboratory,” 
चंदीगढ, यांच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे आहे. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सहायक अभियंता, श्रेणी-१, कुर्ला (सा.बां) उपविभाग, यांनी 
सन २०१५-१६ व सन २०१९-२० यांच्या दरसूचीनुसार तयार केले असून ते (१) कार्यकारी 
अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां) विभाग, मुंबई, (२) अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, मुंबई, व 
(३) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रदेश, मुंबई, यांनी साक्षांकित केळे आहेत. 


४. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासळे आहेत व 
ते रु.१३,६३,६७,०००/- असे सुधारित केळे आहेत आणि, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यास सहमती दिली आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०११९/प्र.क्र.२००/पोल-७. 


५. त्या अनुसार, “Horse Shoe Valley,” भटवाडी, घाटकोपर (पश्चिम), येथील “Firing 
Range” च्या दुरुस्तीची विवक्षित कामे करण्यासाठी एकूण रु.१३,६३,६७,०००/- (रुपये तेरा 
कोटी AWC लक्ष सदुसष्ट हजार फक्त इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटीवर, 
याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करु नये. 

२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी खर्चाचे अंदाज साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे. 


६. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा (१ शा.नि., गृह विभाग, क्र. पीएळएफ-०११९/ 
प्र.क्र.१०७/ पोल-४, दिनांक ०७.०३.२०१९, द्वारे पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण कार्यक्रम 
याखाली “Firing Range” करता मंजूर निधी आणि (२) गृह विभाग-मागणी क्र. बी-१, २०५५, 
पोलीस, ००, १०८, राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस- 
आस्थापना (२०५५००९७) (दत्तमत) (अनिवार्य) २७-लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेले 
अनुदान, यांमधून भागविण्यात यावा. 


७. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४१७/ इमा.-२, 
दिनांक १८.०९.२०१९, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


his हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१९१९५८३१५३२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SWAPNIL 60781 == 


BORSE a 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई. 
प्रत- 


१) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 

२) व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा. पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., मुंबई. 

३) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रदेश, मुंबई (Ha. विश मंत्रालय यांनी फुधारलेल्या 
“Recapitulation Sheet” aT TARTS). 

४) अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, मुंबई (य(बां. PT, FATS, यांनी फुधारलेल्या 
“Recapitulation Sheet” AT TARTS). 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०११९/प्र.क्र.२००/पोल-७. 


५) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां) विभाग, मुंबई /या:बां विथाणु मंत्रालय 
यांनी GARG “Recapitulation Sheet” व्याप्रतीयहा. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१० कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


